दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या 
कलम २३ मधील तरतूदीनुसार तक्रार निवारण 
अधिकारी नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
शासन निर्णय क्रमांक मातंसं-२०१९/प्र.क्र.१४८/से-१/३९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि: १० ऑक्टोबर, २०१९ 
वाचा :- 
केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम २३ मधील तरतूदीनुसार उक्त 
अधिनियमातील कलम २० च्या अनुषंगाने शासकीय सेवेमध्ये असताना संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या कारणास्तव उद्भवणाऱ्या सेवाविषयक समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी 
शासनाच्या प्रत्येक आस्थापनेवर तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. 
२. त्यानुसार सहसचिव, माहिती तंत्रज्ञान यांना, यांना माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, विज्ञान 
तंत्रज्ञान कक्ष व राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाकरीता “तक्रार निवारण अधिकारी ” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१०११५८३०७१११ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त 
Jyotsna Mukund 0 


2.5.4.20=4933¢a9398d593ec3e965535e1a043d4fal 


M d k 80d8a396eba4219125dd51149b794, cn=Jyotsna 
a e a | Mukund Madekar 


Date: 2019.10.10 12:00:11 +05'30' 


(ज्योत्स्ना मु. ASH) 
अवर सचिव, (मातं) 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. सर्व मा. मंत्री, महराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३. सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. सर्व मा. विधानसभा सदस्य 

५. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, महराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई-४०० ०३२ 

८. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान यांचे स्वीय सहायक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० 032 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं-२०१९/प्र.क्र.१४८/से-१/३९ 


९. सह सचिव, माहिती तंत्रज्ञान यांचे स्वीय सहायक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

१०.संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय यांचे स्वीय सहायक, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विषेश सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

१३.सर्व सहसचिव/उपसचिव, अवर सचिव, कार्यासन अधिकारी, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१४. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


